राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ 
मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे अतिरिक्‍त वैरण 
विकास कार्यक्रमाकरिता रु.१० कोटी निधी 
उपलब्ध करणेबाबत. (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि १०१८/प्र.क्र. २८८/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०१८ 
संदर्भ: 
१. शासन निर्णय समक्रमांक राकृवि ०११८/प्र.क्र. २८८/१४-अ, दि. ३०/१०/२०१८ 


शुध्दीपत्रक : 
१. संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ (अ) मध्ये पुढीलप्रमाणे तक्ता नमूद करण्यात आला 
होता. 
(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. प्रकल्पाचे नाव सन २०१७-१८ मध्ये वितरीत निधीचा | पुर्नवितरीत | शिल्लक 
क्र. तपशिल करण्यात aay निधी 
प्रकल्पाची| वितरीत| खर्च | अखर्चित । असलेला 
किंमत | निधी निधी निधी 


।्‌ वखार महामंडळामार्फत ८ ठिकाणी | 22.40 | १६.८७ a 00 | १६.८७ ७.४५ ९.४२ 
काढणीपश्चात हाताळणी व्यवस्थेसह 

मल्टी चेंबर शीतगृहांची निर्मिती 
व्यवस्थापकीय संचालक २२.५० | १६.८७ Fad 00 | १६.८७ ७.४५ ९.४२ 
(वखार महामंडळ) 


-O 


उपरोक्त THA सुधारित करण्यात येत असून, त्याऐवजी पुढीलप्रमाणे तक्ता वाचण्यात यावा. 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. प्रकल्पाचे नाव सन २०१७-१८ मध्ये सर्वसाधारण । पुर्नवितरीत | शिल्लक 
क्र प्रवर्गासाठी वितरीत निधी करण्यात येत निधी 
प्रकल्पाची| वितरीत | खर्च ।अखर्चिती असलेला 
किंमत | निधी निधी | निधी 


| वखार महामंडळाच्या राज्यातील | २३.९९ | 93.00 | २.८९ |१०.११ | ७.४५ | २.६६ 
गोदामांच्या फरऱ्यांची दुरूस्ती दर्जा 
सुधारणे आणि गडचिरोली, भंडारा, 
गोंदिया व चंद्रपूर जिल्हयातील वखार 
महामंडळाच्या वखार केंद्रांवर सिमेंट 
रस्त्यांची निर्मिती. 


व्यवस्थापकीय संचालक २३.९९ | १३.०० | २.८९ |१०.११ | ७.४५ २.६६ 
(वखार महामंडळ) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकृवि १०१८/प्र.क्र. २८८/१४-ओ 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८११०२१७१८०४८१०१ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डु Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
Shrikant Dn प 


Chandrakant | issuer 
Andge 9 Sa 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
८. आयुक्त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

९. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
११. महाळेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
१२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१४. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१५. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

१६. मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


